उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील, 
औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा आकृतीबंध. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय शुद्धिपत्रक क्रऔसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:- २४ जून, २०२१. 


वाचा:- १. शासन निर्णय, समक्रमांक दि.११.०२.२०२१व 
२. शासन निर्णय शुद्धिपत्रक समक्रमांक दि.१५.०६.२०२१. 


शुद्धिपत्रक - 
संदर्भाधीन क्र.२ येथील समक्रमांकाच्या शासन निर्णय शुद्धिपत्रकासोबतच्या विवरणपत्र - अ 
मधील “सहाय्यक संचाळक” या शिर्षाखालील स्थायी या रकान्यातीळ कल्याण कार्यालयाची पदे 2 


ऐवजी ३ अशी वाचण्यात यावीत. तसेच, त्याच रकान्यातील एकूणची पदसंख्या ४४ ऐवजी vy अशी 
वाचण्यात यावी. याव्यतिरिक्त, विवरणपत्र-अ खालील मजकूरासोबत पुढील मजकूर वाचण्यात यावा - 


* कोल्हापूर कार्यालयातील उप संचालकांच्या ३ पदांपैकी १ पद नवनिर्मित रत्नागिरी 
कार्यालयात स्थलांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. वसई कार्यालयातील लिपिक 
टंकलेखकांच्या ३ पदांपैकी १ पद नवनिर्मित पालघर कार्यालयात स्थलांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. ” 


2. सदर ae निर्णय शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०६२४१४४५००१८१० असा आहे. 
हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MEGHASHYAM BHIVA NAWAR 

MEGHASHYAM in eres 
AND LABOUR DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=95137710b4cce6e9357273d1 179c2ecfddf78f06fabe40c6c09 
d38303cb7e66b, 


BHIVA NAWAR __ कयाय 
(मेघःऱ्याम नवार) 
कार्यासन अधिकारी, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
प्रत माहितीस्तव, 
१) मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/विधान सभा, यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 
2) मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 
8) मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक. 
प्रति, 
१) संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
२) सर्व प्रादेशिक विभाग प्रमुख, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य (द्वारा: संचालक, औद्योगिक 
सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई). 
3) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१/महाराष्ट्र-२, मुंबई/नागपूर. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


शासन निर्णय शुद्धिपत्रक क्रमांकः औसुवआ-०२१६/प्र.क्र.१५/कामगार-१ 


५) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

६) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७) वित्त विभाग, आपुक/सेवा-९/अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


